RNI No. MAHBIL / 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ - ११, २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी ( पुनर्वसन ), पुणे विभाग , पुणे यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ ( सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११) 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्व/ अ.का./ आरआर-२ ९ १६ / २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचेपुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ ( सन २००१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ११) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केलेला आहे) याच्या कलम ११, पोट- कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी ( पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे याद्वारे काढणेत आलेली अधिसूचना क्रमांक पुनर्व/ 
अ.का./ आरआर -३१४३/ २०१८, प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासन राजपत्र, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १३-१९ , २०१८ अन्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आजरा तालुक्यातील सर्फनाला या प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्यात येऊन या प्रकल्पाच्या बाधित किंवा लाभ 
मिळालेल्या परिमंडळामध्ये जी गावे घेण्याची शक्यता होती, ती गावे आणि उक्त गावांतील धारण जमिनींच्या क्षेत्राला उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध उक्त गावांतील ज्या धारण जमिनींच्या क्षेत्राला लागू होतील ते क्षेत्र विनिर्दिष्ट केलेले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १३, पोट- कलम ( १) अन्वये तरतूद केल्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी त्यांच्या क्रमांक 
कार्या. १५ (३)/ पुनर्व/ आरआर -८८६/ २०१८ , दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ नुसार जाहीर नोटीस दिलेली होती ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अहवालासोबत त्यावरील कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत असे 
कळविले आहे. 


त्याअर्थी, आता अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचा अहवाल आणि सूचना विचारात घेतल्यानंतर उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम 
( ३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , मी , दीपक म्हैसेकर , विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी ( पुनर्वसन), पुणे 
विभाग , पुणे याद्वारे पुढील गोष्टी जाहीर करीत आहे. 


( अ) सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , तालुका आजरा , जिल्हा कोल्हापूर या प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रात येणाऱ्या गावांचा तपशील . 


उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ ( १) अन्वये दिनांक ३१ जुलै २००० व दिनांक ११ डिसेंबर २००८ आणि कलम १३ (३) अन्वये दिनांक ५ मार्च 
२००९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित करण्यात आली आहेत. 


(ब) या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील वाढीव ६ गावांतील लाभक्षेत्राचेमिळून बनेल त्या क्षेत्राची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे ४२३ हेक्टर आर असेल. 


( १ ) 


एच-२६ ९ , भाग एक ( पु.वि.पु. ) - ३६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


अनुक्रमांक 


गावाचे नाव 


तालुक्याचेनाव 


जिल्ह्याचे नाव 


लाभक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर 


कुरकुंदे 


आजरा 


५२ 


२ 


साळगाव 


आजरा 


१७६ 


३ 


सोहाळे 


आजरा 


५७ 


कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 


४ 


बाची 


आजरा 


२२ 


आजरा 


७३ 


५ 

६ 


पारेवाडी 
पेठेवाडी 


आजरा 


४३ 


एकूण ६ गावे 


४२३ 


( क ) उक्त अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूचीच्या भाग दोनमध्ये नमूद केलेली १ हेक्टर ६१ आर ही मर्यादा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील जमीन 
संपादन करण्याच्या प्रयोजनासाठी सर्फनाला मध्यम प्रकल्पास लागू असेल. 


मी , दीपक म्हैसेकर , विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी ( पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे असेही निर्देश देत आहे की , ही अधिसूचना जी 
गावे किंवा क्षेत्रे लाभधारक क्षेत्र असणार आहेत अशा गावांमध्ये किंवा क्षेत्रामध्ये दवंडी पिटवून आणि अशा अधिसूचनेची एक प्रत या परिमंडळात एखाद्या 
किंवा अनेक ठळक जागी गावाच्या चावडीवर आणि कोणतीही ग्रामपंचायत असल्यास तिच्या कार्यालयात आणि तसेच तहसीलदारांच्या, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या , 
प्रकल्प प्राधिकाऱ्यांच्या आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयात लावून जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक, प्रकल्प पुनर्वसन ( जमीन ), कोल्हापूर यांनी प्रसिद्ध 
करावी किंवा प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करावी. 


दीपक म्हैसेकर, 
विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी ( पुनर्वसन), 

विभागीय 

आयुक्त 

कार्यालय , 
पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे, ३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


३ 


अपर जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक, पुनर्वसन ( जमीन ) यांजकडून 


संदर्भ : (१ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ 
( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे कलम १८ 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१९/ पुनर्व/ संकलन-४ / आरआर-४३६ / २०१ ९.– ज्याअर्थी, उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 
सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे गुरसाळे येथील जमीन गट नंबर ५५० / ब, क्षेत्र हे . ०.०५ , आर, ५५३ / ब, क्षेत्र हे 
०.४१ आर, ५६१/ ब क्षेत्र हे ०.२५ आर , ५६२/ ब क्षेत्र हे ०.२३ आर , ७०५ / ब क्षेत्र हे ०.३५ आर , ७२२ , क्षेत्र हे ०.१४ आर, ७२४ , 
क्षेत्र हे ०.११ आर , ७२५, क्षेत्र हे ०.१६ आर , ७२७/ ब, क्षेत्र हे ०.४४ आर असे एकूण क्षेत्र हे २.१४ आर पो . ख . १.२८ आर 
इतके क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात आले आहे. सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट) सहायक संचालक , 
नगर रचना , सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात आले आहे. 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख , पंढरपूर यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण मौजे गुरसाळे, तालुका पंढरपूर येथील गट 
नंबर ५५० / ब, ५५३ /ब, ५६१/ ब, ५६२ /ब , ७०५/ब, ७२२ , ७२४ , ७२५, ७२७ / ब ची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात 
येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मौजे गुरसाळे येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे 
विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, रामचंद्र शिंदे, अपर 
जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन), सोलापूर असा आदेश देत आहे की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन 
ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि " पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर करीत आहे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १९ ४१ 


३ 


परिशिष्ट 


तालुका 


गावाचे 


जिल्हा सोलापूर, तालुका पंढरपूर 
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), सोलापूर यांचे 

नावे असलेले गट नंबर 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

क्षेत्र 


नाव 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर 


हे . आर 


पंढरपूर 


गुरसाळे पुनर्वसन 


५५०/ ब 


०.०५ 


०.०५ 


५५३/ ब 


०.४१ 


०.४१ 


५६१ / ब 


०.२५ 


०.२५ 


५६२ / ब 


०.२३ 


०.२३ 


७०५/ ब 


०.३५ 


०.३५ 


७२२ 


०.१४ 


०.१४ 


७२४ 


०.१८ 


०.१८ 


७२५ 


०.१६ 


०.१६ 


७२७ / ब 


०.४४ 


०.४४ 


पो . ख . १.२८ 


पो.ख. १.२८ 


एकूण गटाचे क्षेत्र 


३.४२ 


३.४२ 


रामचंद्र शिंदे, 


अपर जिल्हाधिकारी तथा 
उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन) , सोलापूर . 


सोलापूर , १३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


संदर्भ : ( १) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२२ 

( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे कलम १८ 


अधिसूचना 
क्रमांक २०१९/ पुनर्व/ संकलन-४/ आरआर-४३२ / २०१९.– ज्याअर्थी, उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 
सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे नारायणचिंचोली येथील जमीन गट नंबर ३०१/ ब, क्षेत्र हे ४.४५ आर इतके क्षेत्र 
गावठाणासाठी घेण्यात आले आहे. सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट ) सहायक संचालक, नगर रचना , 
सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात आले आहे. 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, पंढरपूर यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण मौजे नारायणचिंचोली , तालुका पंढरपूर येथील 
गट नंबर ३०१/ ब ची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेल्या मौजे नारायणचिंचोली येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात 
येत आहे. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , रामचंद्र शिंदे, अपर 
जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन), सोलापूर असा आदेश देत आहे की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन 
ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि " पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर करीत आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 
जिल्हा सोलापूर, तालुका पंढरपूर 
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), सोलापूर यांचे 

नावे असलेले गट नंबर 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

क्षेत्र 


तालुका 


गावाचे 


नाव 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


५ 


४ 
हे . आर 


हे . आर 


पंढरपूर नारायणचिंचोली पुनर्वसन 


३०१/ ब 


४.४५ 


४.४५ 


एकूण गटाचे क्षेत्र 


४.४५ 


४.४५ 


रामचंद्र शिंदे, 
अपर जिल्हाधिकारी तथा 
उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन ), 

सोलापूर . 


सोलापूर, १३ ऑगस्ट २०१९. 


चे 


कलम १२२ 


संदर्भ : (१ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ 
( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ चे कलम १८ 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१९ /पुनर्व/ संकलन-४ / आरआर-४४२ / २०१९.– ज्याअर्थी, उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 
सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे आव्हे, तालुका पंढरपूर येथील जमीन गट नंबर २०१, क्षेत्र हे ३.९ ० आर व गट 
नंबर २०२, क्षेत्र हे १.१० आर इतके क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात आले आहे . सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन 
( ले- आऊट) सहायक संचालक , नगर रचना, सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात आले आहे. 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पंढरपूर यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण मौजे आव्हे येथील गट नंबर २०१ व २०२ 
ची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
मौजे आव्हे येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , रामचंद्र शिंदे, अपर 
जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन ), सोलापूर असा आदेश देत आहे की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन 
ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन गावठाण" म्हणून जाहीर करीत आहे. 

परिशिष्ट 

जिल्हा सोलापूर, तालुका पंढरपूर 
तालुका गावाचे उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), सोलापूर यांचे 

ले - आऊट व मोजणी 
नावे असलेले गट नंबर 

नकाशानुसार सदर गटातून 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

क्षेत्र 

पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


नाव 


१ 


२ 


३ 


५ 


४ 
हे . आर 


हे . आर 


पंढरपूर 


आव्हे पुनर्वसन 


२०१ 


३.९ ० 


३.९ ० 


२०२ 


१.१० 


१.१० 


एकूण गटाचे क्षेत्र 


५.०० 


५.०० 


रामचंद्र शिंदे, 

अपर जिल्हाधिकारी तथा 
उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन), सोलापूर . 


सोलापूर , १३ ऑगस्ट २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १९ ४१ 


५ 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२२ 

( २ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ 


चे कलम १८ 


अधिसूचना 


क्रमांक २०१९ / पुनर्व/ संकलन-४ / आरआर -४३७/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 
सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे खेडभोसे, तालुका पंढरपूर येथील जमीन गट नंबर २७४ , २७५ , २७६ , क्षेत्र हे ५.३२ 
आर इतके क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात आले आहे. सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले - आऊट) सहायक संचालक , 
नगर रचना, सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात आले आहे . 


- 


सदर वसाहतीची उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पंढरपूर यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण मौजे खेडभोसे येथील गट नंबर २७४ , २७५, 
२७६ ची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या मौजे पुळूज येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , रामचंद्र शिंदे, अपर 
जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन), सोलापूर असा आदेश देत आहे की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन 
ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि " पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर करीत आहे. 


परिशिष्ट 


तालुका 


गावाचे 


जिल्हा सोलापूर , तालुका पंढरपूर 
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), सोलापूर यांचे 

नावे असलेले गट नंबर 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

क्षेत्र 


नाव 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर 


हे . आर 


पंढरपूर 


खेडभोसे पुनर्वसन 


२७४, २७५, २७६ 


५.३२ 


५.३२ 


एकूण गटाचे क्षेत्र 


५.३२ 


५.३२ 


रामचंद्र शिंदे, 


अपर जिल्हाधिकारी तथा 
उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन ) , सोलापूर . 


सोलापूर , १३ ऑगस्ट २०१९ . 


संदर्भ : (१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२२ 

( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १८ 


अधिसूचना 
क्रमांक २०१९/पुनर्व/ संकलन -४ / आरआर-४४३/ २०१९.- ज्याअर्थी, उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 
सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे पुळूजवाडी येथील जमीन गट नंबर १९०, क्षेत्र हे २.०२ आर इतके क्षेत्र गावठाणासाठी 
घेण्यात आले आहे. सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट ) सहायक संचालक, नगर रचना , सोलापूर यांचेकडून 
मंजूर करण्यात आले आहे. 


सदर वसाहतीची उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख , पंढरपूर यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण मौजे पुळूजवाडी येथील गट नंबर १९० ची 
हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
मौजे पुळूजवाडी येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, रामचंद्र शिंदे, अपर 
जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन ), सोलापूर असा आदेश देत आहे की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन 
ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि "पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर करीत आहे. 


परिशिष्ट 
जिल्हा सोलापूर, तालुका पंढरपूर 
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), सोलापूर यांचे 

नावे असलेले गट नंबर 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

क्षेत्र 


तालुका 


गावाचे 


नाव 


ले - आऊट व मोजणी 
नकाशानुसार सदर गटातून 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर 


हे . आर 


पंढरपूर 


पुळूजवाडी पुनर्वसन 


१ ९ ० 


२.०२ 


२.०२ 


एकूण गटाचे क्षेत्र 


२.०२ 


२.०२ 


रामचंद्र शिंदे , 

अपर जिल्हाधिकारी तथा 
उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन), सोलापूर . 


सोलापूर, १३ ऑगस्ट २०१९ . 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६. 

( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम ११ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक आरपीए-३८ ९ ६/ 

सीआर - ९ ४० /र -४, दिनांक २५ मार्च १९९ ७. 
( ३) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम १३ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक आरपीए-३८ ९८ / 

प्र . क्र . ६६१ / र-४, दिनांक २२ एप्रिल १९९९ . 
( ४) मा . उपायुक्त ( पुनर्वसन), पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक जा . क्र . पुनर्व/ अ.का./ आरआर/ २४६१/ २०१८ , दिनांक ६ जून २०१८ . 
(५ ) या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक कार्या १५ ( ४)/ पुनर्वसन/ आरआर-४८०, ९ ४१/ २०१८ , दिनांक २० जुलै २०१८ . 
(६) उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज विभाग , उपविभाग गडहिंग्लज यांचेकडील पत्र क्रमांक भूसंपादन/ कावी -६ / २०१९, दिनांक 

११ जानेवारी २०१९ . 


अधिसूचना 


क्रमांक कार्या १५ (२)/पुनर्वसन/एसआर-२८/२०१९.– ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक २ नुसार , घटप्रभा (फाटकवाडी) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात 
चंदगड तालुक्यातील (१ ) सडेगुडवळे, (२ ) पिळणी, ( ३) कानुर खुर्द, (४ ) पुन्दा, ( ५) कानुर बु ., ( ६ ) भोगोली, ( ७) बिजूर , (८) कुरणी, 
(९) इनाम म्हाळुगे, (१०) धामापूर , (११) काजिणे, ( १२ ) गवसे , (१३ ) हिंडगाव, ( १४ ) इब्राहिमपूर , ( १५ ) कानडी, ( १६ ) इनाम सावर्डे, 
( १७) पोवाचीवाडी, ( १८ ) सातवणे, ( १ ९) शिरोली, ( २०) केंचेवाडी, (२१) आमरोळी, ( २२ ) पोरेवाडी, (२३) मुगळी, ( २४ ) अडकूर , ( २५ ) 
वाळकोळी, ( २६ ) बोंजूर्डी, ( २७) केरवडे, (२८) आसगोळी, (२९) उत्साळी, ( ३० ) अलबादेवी, (३१) विंझणे , (३२) मोरेवाडी , ( ३३ ) 
जोगेवाडी , (३४ ) मलगेवाडी , (३५ ) सोनारवाडी, ( ३६ ) फाटकवाडी, (३७) यर्तनहटी, ( ३८ ) सत्तेवाडी, ( ३ ९) बुझवडे, ( ४० ) चंदगड ही 
गावे समाविष्ट असून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ८६ चे कलम ११ (१) नुसार दिनांक २५ मार्च १९९ ७ 
रोजीच्या अधिसूचने अन्वये शेतजमिनींच्या हस्तांतरणावर / पोट विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत . 


- 


तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १) ची अधिसूचना दिनांक २२ एप्रिल १९९९ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील 
लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . सदर प्रकल्पासाठी ३.२३ हे आर हे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केलेले आहे. 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ६ नुसार उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज विभाग, उपविभाग गडहिंग्लज यांचेकडील पत्र क्रमांक 
भूसंपादन / कावी -६ /२०१९, दिनांक ११ जानेवारी २०१ ९ अन्वये (१ ) सडेगुडवळे, (२) पिळणी, ( ३) कानुर खुर्द, ( ४) पुंन्दा , ( ५) कानुर बु., 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


७ 


- 


( ६) भोगोली, ( ७) बिजूर , (८) कुरणी, (९) इनाम म्हाळुगे, ( १० ) धामापूर , (११) कार्जीणे, ( १२ ) गवसे , ( १३ ) हिंडगाव , (१४) इब्राहिमपूर , 
( १५ ) कानडी , ( १६ ) इनाम सावर्डे, (१७) पोवाचीवाडी, (१८) सातवणे, ( १९) शिरोली, ( २० ) केंचेवाडी, ( २१ ) आमरोळी, ( २२ ) पोरेवाडी , 
(२३) मुगळी, ( २४ ) अडकूर , (२५) वाळकोळी, ( २६ ) बोंजूर्डी, ( २७ ) केरवडे, ( २८ ) आसगोळी, ( २९ ) उत्साळी, ( ३० ) अलबादेवी , 
(३१) विंझणे, ( ३२ ) मोरेवाडी, (३३) जोगेवाडी, (३४) मलगेवाडी, (३५) सोनारवाडी, ( ३६ ) फाटकवाडी, ( ३७ ) यर्तनहटी, (३८) सत्तेवाडी , 
( ३९) बुझवडे, ( ४०) चंदगड गावाचे लाभक्षेत्रातील जमीन हस्तांतरण व्यवहारावर असलेले निर्बंध उठविणेबाबतचे प्रस्ताव सादर केले 


आहेत ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, घटप्रभा ( फाटकवाडी) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात समाविष्ट असणाऱ्या ( १) केरवडे, वाळकोळी, ( ३) आसगोळी, ( ४) 
शिरोली, ( ५) यर्तनहट्टी या गावातील खातेदार संपादनपात्र होत नाहीत व उर्वरितपैकी ( १) सडेगुडवळे गावातील १४ खातेदार , (२ ) 
पिळणी गावातील २१ खातेदार , (३) कानुर खुर्द गावातील ४ खातेदार , ( ४) पुंन्दा गावातील २ खातेदार , ( ५) कानुर बु. गावातील 
१९ खातेदार, (६ ) भोगोली गावातील ३९ खातेदार , ( ७) बिजूर गावातील ३१ खातेदार , ( ८) कुरणी गावातील २० खातेदार, (९ ) इनाम 
म्हाळुगे गावातील १२ खातेदार , ( १० ) धामापूर गावातील ३१ खातेदार , (११) कार्जीर्णे गावातील १० खातेदार , ( १२ ) गवसे गावातील 
१९ खातेदार , (१३) हिंडगाव गावातील १३ खातेदार, ( १४ ) इब्राहिमपूर गावातील २५ खातेदार , ( १५ ) कानडी गावातील १३ खातेदार , 
( १६) इनाम सावर्डे गावातील ९ खातेदार , (१७) पोवाचीवाडी गावातील ९ खातेदार , (१८) सातवणे गावातील ३५ खातेदार , ( १९) केंचेवाडी 
गावातील ६ खातेदार , ( २० ) आमरोळी गावातील ९ खातेदार , ( २१) पोरेवाडी गावातील ८ खातेदार , ( २२ ) मुगळी गावातील ५ खातेदार , 
( २३) अडकूर गावातील १९ खातेदार , ( २४ ) बोंजूर्डी गावातील ७ खातेदार , ( २५ ) उत्साळी गावातील ११ खातेदार , ( २६ ) अलबादेवी 
गावातील २७ खातेदार, ( २७) विंझणे गावातील ४ खातेदार, ( २८ ) मोरेवाडी गावातील ६ खातेदार, ( २९) जोगेवाडी गावातील ७ खातेदार, 
( ३०) मलगेवाडी गावातील १४ खातेदार , ( ३१ ) सोनारवाडी गावातील ८ खातेदार , ( ३२ ) फाटकवाडी गावातील ९ खातेदार, ( ३३ ) सत्तेवाडी 
गावातील ५ खातेदार, (३४) बुझवडे गावातील १८ खातेदार , ( ३५ ) चंदगड गावातील ४२ खातेदार असे एकूण ५३० खातेदारांचे क्षेत्र 
हे ३.२३ हे . आर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त असून ते संपादनपात्र खातेदार होत असल्याने त्या खातेदारांनी धारण केलेल्या जमिनींच्या 
७/१२ चे इतर हक्कात निर्बंध ठेवणे आवश्यक आहे . 


- 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ च्या कलम १२ (१) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याद्वारे असे घोषित करतो की , चंदगड तालुक्यातील उपरोक्त 
नमूद गावातील घटप्रभा ( फाटकवाडी) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादनास पात्र असलेल्या खातेदारांनी धारण 
केलेल्या जमिनी वगळून उर्वरित जमिनीवरील हस्तांतरण /विभाजन इत्यादीबाबतचे निर्बंध उठविण्यात येत आहेत. 


प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील संपादनपात्र खातेदार व त्यांनी धारण केलेल्या जमिनींचा गावनिहाय तपशील जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, 
कोल्हापूर तसेच तहसीलदार कार्यालय चंदगड , उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज विभाग, उपविभाग गडहिंग्लज यांच्या कार्यालयाच्या 
नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ३१ 


मे 


२०१९ . 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मह-३/ अधिअभि / गावठाण /एसआर-१३ / २०१९.- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ याच्या (१९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
४१) कलम १२२ नुसार ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , साहेबराव मा . गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी, 
सातारा याद्वारे मौजे कोयना वसाहत , तालुका कराड, जिल्हा सातारा येथील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी गावठाण म्हणून जाहीर करीत 
आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा तालुका 

क्षेत्र 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर 


सातारा 


कराड 


कोयनावसाहत 


१ 


२.७१ 


२ 


२.०७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर 


३ - अ 


३.६२ 


३ - ब 


- 


०.२० 


६.०४ 


४ 
५ 

६ 


०.८५ 


५.१३ 


७ 


१.३५ 


८ 


३.४० 


on 


१०.८४ 


एकूण 


३६.२१ 


साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा , २० जुलै २०१९ . 


९ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा : ( १) उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, सातारा यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक निवडणूक/ कावि -१५६१/१९, दिनांक ९ मे 

२०१९ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी/ एमएजी-२ / एसआर-१६ / २०१९ , दिनांक १५ मे २०१९ . 
( ३) उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, सातारा यांचेकडील पत्र जा. क्रमांक निवडणूक/ कावि -१६२४/ १९, दिनांक १८ मे 

२०१९ . 
( ४ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम २१ , २२ , २३ , १२ ९ , १३३, १४३ व १४४. 

आदेश 


१ 


२ 


३ 


क्रमांक डीसी/ एमएजी-२ / एसआर-१ ९/ २०१९.--- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी वाचले क्रमांक १ अन्वये 
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी गुरुवार दिनांक २३ मे २०१९ रोजी सकाळी ८.०० वाजता एमआयडीसी, सातारा DMO येथील 
गोदामामध्ये होणार असलेचे कळविले आहे. तसेच सदर मतमोजणीची प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार पाडणेकामी मतमोजणीचेठिकाणी दंडाधिकारी 
यांची नियुक्ती करणेबाबतचेनिर्देश मा . भारत निवडणूक आयोगाने दिले असलेचे कळविलेने या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ अन्वये मतमोजणीचे 
ठिकाणी कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून श्री . आर . व्ही. रांजणे, नायब तहसीलदार ( कुळकायदा शाखा) यांची कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करणेत आली आहे. 

मात्र उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी , सातारा यांनी वरील वाचले क्रमांक ३ अन्वये श्री आर. व्ही. रांजणे यांचे ऐवजी 
श्री. राजेश एस . जाधव नायब तहसीलदार ( महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा यांची कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेस विनंती 
केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा या आदेशान्वये, गुरुवार दिनांक २३ मे २०१९ रोजीची मतदान मोजणी प्रक्रिया 
सुरळीत पार पाडणेकामी दिनांक २३ मे २०१९ रोजी सकाळी ८.०० वाजलेपासून ते मतमोजणी प्रक्रिया पार पडेपर्यंत एमआयडीसी DMO गोदाम 
परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणेकामी श्री . राजेश एस. जाधव , नायब तहसीलदार (महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा यांची 
कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेत येत आहे. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २० मे २०१ ९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 

सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 


- 


- 


सातारा, २० 


मे २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११, २०१९ / भाद्र १४ 


२० , शके १ ९ ४१ 


- 


९ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


अनुसूची-- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


अधिसूचना -३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , सन 

२००५. 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


w 


६ 


०.११.०० 


७ 


७ 


०.०५.७५ 


८ 


८ 


०.०३.०० 


or 


९ 


०.०३.०० 


१० 


१० 


०.०३.०० 


११ 


११ 


०.०४.०० 


१२ 


१२ 


०.०२.०० 


१३ 


१३ 


०.१२.०० 


( पाहा : कायद्याचे कलम ५.० , ६.०, ७.० ) 

( पाहा नियम क्रमांक ३.० ) 
क्रमांक कोसिंउविक्र -१ सातारा /सिंचन / ७३७/ २०१९.- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 
चे कलम ५.० , ६.० , ७.० व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय 
झाला आहे की , पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय 
सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , इंजि . कु . हं . 
पाटील , कार्यकारी अभियंता , कोयना सिंचन विभाग , कोयनानगर 
खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित 
प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या 
ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा, उपविभागीय 
व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी 
सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे. 

मी , इंजि . कु . हं . पाटील , कार्यकारी अभियंता, असेही जाहीर 
करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक 
जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार 
नाही आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे 
बंधनकारक असेल. 


१४ 


१४ 


०.०६.०० 


१५ 


१५ 


०.०५.०० 


१६ 


१६ 


०.२६.०० 


१७ 


१७ 


०.१८.०० 


१८ 


१८ 


०.४८.०० 


१ ९ 


१ ९ 


०.७०.०० 


२० 


२० 


०.९ ०.०० 


२१ 


२१ 


१.५२.५० 


२२ 


२२ 


०.५६.०० 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत इंजि . कु. हं . पाटील , कार्यकारी अभियंता यांचेकडे 
अपील दाखल करता येईल . 


२३ 


२३ 


०.८६.०० 


. 


२४ 


२४ 


२ ९ .०० 


विभाग 


२५ 


२५ 


०.६ ९ .०० 


उपविभाग 


२६ 


२६ 


०.३८.०० 


कोयना सिंचन विभाग , कोयना 

कोयना सिंचन उपविभाग क्रमांक १ , सातारा 
कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा : निसरे 

अनुसूची 
जिल्हा सातारा , गाव गिरेवाडी 


२७ 


२७ 


००.३५.७१ 


२८ 


२८ 


०.४५.०० 


२ ९ 


२ ९ 


०.०७.०० 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


३० 


३० 


०.१३.७१ 


१ 


२ 


به 


३१ 


३१ 


०.४६.०० 


हे . आर 


३२ 


३२ 


०.७३.०८ 


१ 


१ 


०.०६.०० 


३३ 


३३ 


०.१२.०० 


२ 


०.०५.०० 


३४ 


३४ 


०.२५.०० 


२ 

३ 


به 


०.०७.०० 


३५ 


३५ 


०.३६.०० 


४ 


४ 


०.६५.०० 


३६ 


३६ 


०.०१.०० 


५ 


५ 


०.०३.०० 


३७ 


३७ 


०.०२.०० 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची-- चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . 


आर 


हे . आर 


३८ 


३८ 


०.०६.०० 


७० 


७० 


०.८६.०० 


३ ९ 


३ ९ 


०.०४.०० 


७१ 


७१ 


०.१ ९ .०० 


४० 


४० 


१५.०० 


७२ 


७२ 


०.१३.०० 


४१ 


४१ 


०.२६.०० 


७३ 


७३ 


०.१ ९ .०० 


४२ 


४२ 


०.४२.०० 


७४ 


७४ 


०.८५.०० 


४३ 


४३ 


०.२०.०० 


७५ 


७५ 


०.१७.२५ 


४४ 


४४ 


१.२६.०० 


७६ 


७६ 


०.४ ९ .०० 


४५ 


४५ 


०.१०.०० 


(99 


(99 


०.६ ९ .०० 


४६ 


४६ 


०.२८.०० 


७८ 


७८ 


२०.१२ 


४७ 


४७ 


०.४३.०० 


७ ९ 


७ ९ 


०.४६.०० 


४८ 


४८ 


०.२२.०० 


८० 


८० 


०.२६.८४ 


४ ९ 


४ ९ 


०.२४.०० 


८१ 


८१ 


०.१२.०० 


५० 


५० 


०.३०.०० 


८२ 


८२ 


२.५२.०० 


५१ 


५१ 


०.२१.०० 


८३ 


८३ 


०.२२.८८ 


५२ 


५२ 


१.२०.०० 


८४ 


८४ 


०.८८.०० 


५३ 


५३ 


०.३१.२५ 


८५ 


८५ 


१.०२.०० 


५४ 


५४ 


०.५२.०० 


८६ 


८६ 


०.११.०० 


५५ 


५५ 


०.९ ४.०० 


८७ 


८७ 


०.१५.०० 


५६ 


५६ 


०.४१.०० 


८८ 


८८ 


०.१८.०० 


५७ 


५७ 


०.२४.०० 


८ ९ 


८ ९ 


०.१६.०० 


५८ 


५८ 


०.२५.०० 


९ ० 


९ ० 


०.१८.०० 


५ ९ 


५ ९ 


०.३१.०० 


९ १ 


९ १ 


१.०४.०० 


६० 


६० 


०.२७.०० 


९ २ 


९ २ 


०.१ ९ .०० 


६१ 


६१ 


०.११.०० 


९ ३ 


९ ३ 


०.२७.०० 


६२ 


६२ 


०.२५.०० 


९ ४ 


९ ४ 


२.५०.३३ 


६३ 


६३ 


०.४६.०० 


९ ५ 


९ ५ 


०.५२.०० 


६४ 


६४ 


०.१४.०० 


९ ६ 


९ ६ 


०.५६.०० 


६५ 


६५ 


०.५७.०० 


९ ७ 


९ ७ 


०.१२.०० 


६६ 


६६ 


१.२२.०० 


९ ८ 


९ ८ 


०.२५.४० 


६७ 


६७ 


०.२४.०० 


९९ 


९९ 


०.५ ९ .६७ 


६८ 


६८ 


०.२४.०० 


१०० 


१०० 


१.६०.०० 


६ ९ 


६ ९ 


०.५०.०० 


१०१ 


१०२ 


४.१४.०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११, २०१९ / भाद्र १४ 


२० , शके १ ९ ४१ 


११ 


- 


अनुसूची -- चालू 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


१०२ 


१०३ 


०.२३.०० 


१३४ 


१३५ 


०.३८.०० 


१०३ 


१०४ 


०.४ ९ .०० 


१३५ 


१३६ 


०.१८.०० 


१०४ 


१०५ 


०.२२.०० 


१३६ 


१३७ 


०.३१.०० 


१०५ 


१०६ 


०.९ ०.०० 


१३७ 


१३८ 


०.६३.०० 


१०६ 


१०७ 


०.३५.०० 


१३८ 


१३९ 


०.११.०० 


१०७ 


१०८ 


०.१६.०० 


१३ ९ 


१४० 


०.११.०० 


१०८ 


१० ९ 


०.२५.०० 


१४० 


१४१ 


०.५०.०० 


१० ९ 


११० 


०.१२.०० 


१४१ 


१४२ 


०.४१.०० 


११० 


१११ 


०.७३.०० 


१४२ 


१४३ 


१.०२.०० 


१११ 


११२ 


०.११.०० 


१४३ 


१४४ 


०.१९ .०० 


११२ 


११३ 


१.००.०० 


१४४ 


१४५ 


०.३८.०० 


११३ 


११४ 


०.०६.०० 


१४५ 


१४६ 


०.१७.०० 


११४ 


११५ 


०.१२.०० 


१४६ 


१४७ 


०.६७.०० 


११५ 


११६ 


०.०८.०० 


१४७ 


१४८ 


०.४७.०० 


११६ 


११७ 


०.१७.०० 


१४८ 


१४ ९ 


१.७८.९ २ 


११७ 


११८ 


०.० ९ .०० 


१४ ९ 


१५० 


०.११.०० 


११८ 


११ ९ 


०.० ९ .०० 


१५० 


१५१ 


०.११.०० 


११ ९ 


१२० 


०.२६.०० 


१५१ 


१५२ 


०.३३.०० 


१२० 


१२१ 


०.२६.०० 


१५२ 


१५३ 


०.३ ९ .०० 


१२१ 


१२२ 


०.५५.०० 


१५३ 


१५४ 


०.०७.०० 


१२२ 


१२३ 


०.३२.०० 


१५४ 


१५५ 


०.०६.०० 


१२३ 


१२४ 


०.३२.०० 


१५५ 


१५६ 


०.४६.०० 


१२४ 


१२५ 


०.४५.०० 


१५६ 


१५७ 


०.६१.०० 


१२५ 


१२६ 


०.९ ५.०० 


१५७ 


१५८ 


०.१३.०० 


१२६ 


१२७ 


३.२०.०० 


१५८ 


१५ ९ 


०.१०.५४ 


१२७ 


१२८ 


०.२३.०० 


१५ ९ 


१६० 


०.०५.०० 


१२८ 


१२९ 


०.४७.०० 


१६० 


१६१ 


०.०४.०० 


१२ ९ 


१३० 


०.२५.०० 


१६१ 


१६२ 


०.११.०० 


१३० 


१३१ 


०.७६.०० 


१६२ 


१६३ 


०.१७.०० 


१३१ 


१३२ 


०.३१.०० 


१६३ 


१६४ 


०.०६.०० 


१३२ 


१३३ 


०.६५.०० 


१६४ 


१६५ 


५.०७.०० 


१३३ 


१३४ 


०.२१.०० 


१६५ 


१६६ 


०.३३.०० 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची -- चालू 


अनुसूची-- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


एकूण 

क्षेत्र 


१ 


२ 


به 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


१६६ 


१६७ 


३०.०० 


१ ९ ८ 


१९९ 


०.० ९ .०० 


१६७ 


१६८ 


०.५१.०० 


१ ९९ 


२०० 


०.०४.०० 


१६८ 


१६ ९ 


०.५७.०० 


२०० 


२०१ 


०.३३.०० 


१६ ९ 


१७० 


३०.०० 


२०१ 


२०२ 


०.०३.०० 


१७० 


१७१ 


१.१६.०० 


२०२ 


२०३ 


०.३७.०० 


१७१ 


१७२ 


१.६८.०० 


२०३ 


२०४ 


०.१२.०० 


१७२ 


१७३ 


२.०८.१२ 


२०४ 


२०५ 


०.२३.०० 


१७३ 


१७४ 


०.०५.०० 


२०५ 


२०६ 


०.११.०० 


१७४ 


१७५ 


०.० ९ .०० 


२०६ 


२०७ 


०.१ ९ .०० 


१७५ 


१७६ 


३.०० 


२०७ 


२०८ 


०.०७.०० 


१७६ 


१७७ 


०.२५.४६ 


२०८ 


२० ९ 


०.७०.०० 


१७७ 


१७८ 


०.२१.०० 


२० ९ 


२१० 


०.२६.०० 


१७८ 


१७ ९ 


०.६६.०० 


२१० 


२११ 


०.६२.०० 


१७९ 


१८० 


०.११.०० 


२११ 


२१२ 


०.११.०० 


१८० 


१८१ 


०.२३.०० 


२१२ 


२१३ 


०.५३.०० 


१८१ 


१८२ 


०.१३.०० 


२१३ 


२१४ 


१.१४.०० 


१८२ 


१८३ 


०.५५.०० 


२१४ 


२१५ 


०.० ९ .०० 


१८३ 


१८४ 


०.२४.०० 


२१५ 


२१६ 


०.२०.०० 


१८४ 


१८५ 


०.२८.०० 


२१६ 


२१७ 


०.०८.०० 


१८५ 


१८६ 


०.०४.०० 


२१७ 


२१९ 


०.०२.०० 


१८६ 


१८७ 


०.०७.०० 


२१८ 


२२१ 


०.१३.०० 


१८७ 


१८८ 


०.०७.०० 


२१ ९ 


२२२ 


०.०३.१३ 


१८८ 


१८ ९ 


०.२३.०० 


२२० 


२२३ 


०.०२.०० 


१८ ९ 


१ ९ ० 


०.५७.०० 


२२१ 


२२४ 


०.०२.०० 


१ ९ ० 


१ ९ १ 


०.१३.०० 


२२२ 


२२५ 


०.०३.०० 


१ ९ १ 


१ ९ २ 


०.८८.०० 


एकूण 


९ ३.६०.८२ 


१ ९ २ 


१ ९ ३ 


०.१२.०० 


१ ९ ३ 


१ ९ ४ 


०.२४.०० 


१ ९ ४ 


१ ९ ५ 


०.१२.०० 


इंजि . कु . हं . पाटील , 

कार्यकारी अभियंता, 
कोयना सिंचन विभाग , कोयनानगर , 

जिल्हा सातारा. 


१ ९ ५ 


१ ९ ६ 


०.१७.०० 


१ ९ ६ 


१ ९ ७ 


०.५२.०० 


सातारा, २४ जुलै २०१९ . 


१ ९ ७ 


१ ९ ८ 


०.१८.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


१३ 


- 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांजकडून 


आदेश 


- 


क्रमांक एसआरओ-१५६/ ७४ / २०१४ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी द्वारा- धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , राहणार इंदोरी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सागर सुधाकर भास्कर, राहणार इंदोरी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 
यांचेकडील कर्ज रुपये ७,४५,१०० अधिक दिनांक १ जुलै २०१४ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज, वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात 

केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही 
करार , गहाण , लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या 
सर्व बाबी धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , राहणार इंदोरी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक 
ठरतील . बोजा ठरविल्यास तो रद्दबादल व निष्फळ ठरेल. 


नमूद 


मालमत्तेचे वर्णन 


१ . 


२ . 


३ . 


१०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक ३७२ / ४९ ४/ २०१४ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१४ . 
ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१) चा दाखला आहे . 
( १) सागर सुधाकर भापकर , ( २) राहुल विठ्ठल ढोरे , ( ३) विशाल धोंडिबा पानसरे, 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन.--मौजे तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या हद्दीतील, सब रजिस्टार मावळ, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सर्व्हे नंबर १९ / 
१ ( जुना) व २०/१ (नवीन) सि . स. नं . २२०८ मध्ये वृंदावनमधील इमारत बी फ्लॅट नंबर ३६ , दुसरा मजला, क्षेत्र ६०८ चौ . फूट मिळकत 
त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, 
व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव 
दाभाडे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


सदर आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे , १८ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ-१५६/ ४०१/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा ना. सह . पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा- पद्मश्री को - ऑप क्रे . सोसा. लिमिटेड, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बनकर चांगदेव विठ्ठल यांचेकडील कर्ज रुपये 
१,० ९, ३७० अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१३ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज, वसुली खर्चवसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही करार, गहाण , लीन, 
ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी पद्मश्री को 
ऑप क्रे . सोसा. लिमिटेड, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील . बोजा ठरविल्यास तो रद्दबादल व निष्फळ 
ठरेल . 


१ 


" 


मालमत्तेचे वर्णन 


१ . 


२ . 


१०१ (१ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/ ८७८/९ ४६/ २०१३, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३. 
ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 
( १) बनकर चांगदेव विठ्ठल , (२) होले अतुल विष्णू, ( ३) कड विलास पांडुरंग . 
स्थावर मिळकतीचेवर्णन .--मौजे उरुळकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे हद्दीतील , सब रजिस्टार हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील 
मिळकन नंबर ३/०७५९ मधील २२.६ + १४.८ असे एकूण ३३४.४८ चौरस फूट दगड, वीट सिमेंटमध्ये पूर्वमुखी घर मिळकत त्यामधील दगड , 


३. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व 
इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत पद्मश्री को - ऑप क्रे . सोसा. लिमिटेड , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक जानेवारी 

२०१५ 

रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, १६ जानेवारी २०१५. 


१६ 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ-१५६/ ४१५/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा ना. सह. पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा- पद्मश्री को - ऑप क्रे . सोसा. लिमिटेड, उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सोमनाथ विठ्ठल कांचन यांचेकडील कर्ज रुपये 
१,५७,००० अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही करार , गहाण, लीन , 
ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी पद्मश्री को 
ऑप क्रे . सोसा. लिमिटेड , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा ठरविल्यास तो रद्दबादल व निष्फळ 
ठरेल . 


१ 


मालमत्तेचे वर्णन 


१ . 


१०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/ ५०५/ ६९ ६/ २०१४ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४. 
२. ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे. 

( १) श्री . कांचन सोमनाथ विठ्ठल , ( २ ) सौ. कांचन संगीता विठ्ठल , ( ३) श्री . ढोरे अर्जुन शंकर 
३ . 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन.--मौजे बोरीभडक , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील , सब रजिस्टार दौंड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील गट 
नंबर ७२ मधील सौ . संगिता विठ्ठल कांचन यांचे नावावरील ०० हे २९ आर शेतजमीन मिळकत त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत 
जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत पद्मश्री को - ऑप क्रे . सोसा. लिमिटेड, उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे , १६ जानेवारी २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ-१५६ / ७३/ २०१४ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी द्वारा- धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. हेमंत राजेंद्र शिंदे, राहणार १२ , शनिवार पेठ, तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा 
पुणे यांचेकडील कर्ज रुपये ४,७३,४१ ९ अधिक दिनांक १ जुलै २०१४ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्चवसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले 
असेल तर त्या सर्व बाबी धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, 
निरर्थक ठरतील . बोजा ठरविल्यास तो रद्दबादल व निष्फळ ठरेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १९ ४१ 


१५ 


मालमत्तेचे वर्णन 


१ . 


२२ 


सप्टेंबर २०१४ . 


३ . 


. 


१०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक ३७० / ४ ९ २/ २०१४ , दिनांक 
२. ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे. 

( १) हेमंत राजेंद्र शिंदे, ( २) तेजस विनायक नलावडे, ( ३) मंगेश मधुकर चोथे. 
स्थावर मिळकतीचेवर्णन.-- मौजे तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या हद्दीतील , सब रजिस्टार मावळ, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सि . स. नं . 
३७८२ यांसी क्षेत्र ४४.९ चौ . मी . यापैकी २९.९ ३ चौ. मी . क्षेत्र व त्यावरील बांधकाम मिळकत त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या 
येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

अमित कांबळे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- धर्मवीर संभाजी नागरी सह . पत . मर्या., 

तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
पुणे, १८ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ-१५६/ ५०२ / २०१४ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, प्रवीण प्रल्हाद थिटे , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणेजिल्हा ना . सह. पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा- सदानंद ग्रा . बि . शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कडधे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुरेश रामचंद्र काळे, राहणार पाडळी, तालुका 
खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील कर्ज रुपये १०,६४,७८७ अधिक दिनांक १ जुलै २०१३ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी 
खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण , लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . 
तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी सदानंद ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कडधे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचे 
बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील . बोजा ठरविल्यास तो रद्दबादल व निष्फळ ठरेल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


१ . 


२ . 


३. 


१०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/ ७९ ०/ ८४५/ २०१३ , दिनांक १३ जानेवारी २०१४. 
ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे. 
( १) श्री . सुरेश रामचंद्र काळे , (२) श्री . माणिक रामचंद्र काळे, (३) श्री. शशिकांत सुरेश काळे . 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन .-- मौजे पाडळी, तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांचेहद्दीतील , सब रजिस्टार राजगुरुनगर, जिल्हा पुणे यांच्या गट नंबर 
१३० मधील ० हे ०८ आर शेतजमीन तसेच गट नंबर ९ ८ मधील ० हे ३८ आर शेतजमीन मिळकत त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत 
जाण्या -येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सदानंद ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कडधे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, ९ सप्टेंबर २०१४. 


. 


- 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ -१५६/ ५०१/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, प्रवीण प्रल्हाद थिटे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे जिल्हा ना. सह . पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा- सदानंद ग्रा . बि. शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कडधे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दशरथ महादेव नाईकरे, राहणार कमान, 
पोस्ट चास , खेड, जिल्हा पुणे यांचेकडील कर्ज रुपये १,५५ ,९ २६ अधिक दिनांक ११ नोव्हेंबर २००८ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी सदानंद ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कडधे, तालुका 
खेड , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


१ . 


- 


१०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/ १ ९ ६/ २५१२/ २००८ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २००८ . 
२. ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 

( १) श्री . दशरथ महादेव नाईकरे , ( २) सौ . पुष्पा दशरथ नाईकरे , (३) सौ . सीताबाई रामदास नाईकडे. 
३. स्थावर मिळकतीचे वर्णन .--मौजे कमान , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील, सब रजिस्टार खेड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील गट नंबर 

४४४ मधील कर्जदार यांचेहिश्श्याची ० हे. १५ आर शेतजमीन तसेच गट नंबर ७०४ मधील कर्जदार यांचेहिश्श्याची ० हे. ०५ आर शेतजमीन 
मिळकत त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे 
रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सदानंद ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कडधे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

प्रवीण प्रल्हाद थिटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
पुणे जिल्हा नागरी सह . पतसंस्था फेडरेशन लि ., कडधे, 

तालुका खेड, जिल्हा पुणे. 
पुणे, ९ सप्टेंबर २०१४ . 


आदेश 


. 


१ 


१५ 


क्रमांक /विवअ/ वसुली/न. द. तावरे व सु. द. तावरे / स्था . मा.ज. / २०१४-१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , 
श्री . अभिजीत दत्तात्रय सोरटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत) द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था , 
मर्यादित , करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नवनाथ दत्तात्रय तावरे , 
राहणार मोरगाव , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, तालुका बारामती, 
जिल्हा पुणे या संस्थेचे, कर्ज रक्कम रुपये १९ , ३०,२७९ अधिक दिनांक १ मे २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. 
टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा फी अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम श्री . नवनाथ दत्तात्रय तावरे यांनी 
कर्जासाठी त्यांची स्वत : ची व जामीनदार क्रमांक १ सौ. सुमन दत्तू तावरे यांचेहिश्श्याची खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मौजे मोरगाव , तालुका 
बारामती , जिल्हा पुणे मे. दुय्यम निबंधक, केडगाव , जिल्हा परिषद पुणे, पंचायती समिती बारामती यांचेस्थलसीमेतील श्री. नवनाथ दत्तात्रय तावरे यांचे 
हिश्श्याची भूमापन गट क्रमांक ३२० मधील ० हे ८० आर व पो . ख . ० हे. ०४ आर एकूण ० हे ८४ आर व भूमापन गट क्रमांक ३३६ मधील ० हे . 
८४ आर व पो. ख. ० हे ०१ आर एकूण ० हे ८५ आर ही त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण शेतजमीन क्षेत्र तसेच जामीनदार नंबर १ सौ . सुमन दत्तू तावरे 
यांचे भूमापन गट क्रमांक ३२० मधील ० हे. ८७ आर व पो. ख. ० हे . ०३ आर एकूण ० हे. ९ ० आर ही त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण शेतजमीन स्थावर 
मिळकत ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) नुसार या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी 
हस्तांतरण , दान , लीज , बक्षीस , साठेखत किंवा बोजानिर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११, २०१ ९ / भाद्र १४ 


२० , शके १ ९ ४१ 


१७ 


- 


, 


१ . 


२ . 


आवार्ड/ हुकूमनामा वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/१३२/१२५/२०१४, दिनांक ४ जुलै २०१४ . 
ज्यांच्या विरुद्ध आवार्ड/ हुकूमनामा/ १०१ (१) चा दाखला आहे त्याचे नाव - [१] श्री . नवनाथ दत्तात्रय तावरे ( लवादी थकबाकीदार ), राहणार 
मोरगाव , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे, [२] सौ. सुमन दत्तू तावरे ( जामीनदार तथा तारणदार प्रतिवादी क्रमांक २), [३] श्री . दत्तू धर्मु तावरे 
( प्रतिवादी क्रमांक ३) , राहणार मोरगाव , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचेनाव, 


गट 


क्षेत्र 


आकार 


चतु : सीमा 


स्थावर मिळकत 
जप्त केलेल्या 
थकबाकीदाराचे 


तालुका , जिल्हा 


क्रमांक 


नाव 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . 


आर 


०० ८० 


०० ८४ 


श्री . नवनाथ दत्तात्रय गाव मोरगाव . ३२० 

पूर्व- गट नंबर ३२० पैकी अरविंद कृष्णा कव्हे यांचे क्षेत्र. 
तावरे. तालुका बारामती, 

पो . ख . ०० ०४ 

पश्चिम - गट नंबर ३२० पैकी मंडुबाई लक्ष्मण तावरे यांचे क्षेत्र. 
जिल्हा पुणे . 

एकूण ०० ८४ 

उत्तर - श्री . मारुती निवृत्ती शिंदे यांचे क्षेत्र . 

दक्षिण - श्री . भानुदास विठोबा शिंदेयांचे क्षेत्र , 
३३६ 

पूर्व-निवृत्ती भिका तावरे यांचे क्षेत्र 
पो . ख . ०० ०१ 

पश्चिम - श्री . भीमराव भिका तावरे यांचे क्षेत्र , 
एकूण ०० ८५ 

उत्तर - श्री . गंगाराम धरमू तावरे यांचे क्षेत्र . 

दक्षिण - श्री . सुनिल दत्तात्रय तावरे यांचे क्षेत्र . 
सौ . सुमन दत्तू तावरे गाव मोरगाव. 

३२० ०० ८७ 

पूर्व- गट नंबर ३२० पैकी अरविंद कृष्णा कव्हे यांचे क्षेत्र. 
पो . ख . ०० ०३ 

पश्चिम - गट नंबर ३२० पैकी मंडुबाई लक्ष्मण तावरे यांचे क्षेत्र. 
जिल्हा पुणे. 

एकूण ०० ९ ० 

उत्तर- श्री . मारुती निवृत्ती शिंदे यांचे क्षेत्र . 

दक्षिण - श्री . भानुदास विठोबा शिंदेयांचे क्षेत्र . 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री. राजहंस ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीअंतर्गत होणारा खर्च 
सदर विक्री रकमेतून वसूल केला जाईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, २० नोव्हेंबर २०१४. 


तालुका बारामती, 


- 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ संदीप परशुराम गिरमे / महादेव विश्वनाथ गिरमे व नारायण सदाशिव गिरमे / स्था . मा.ज./ २०१४-१५ .-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , अभिजीत दत्तात्रय सोरटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत) द्वारा 
राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था , मर्यादित, करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री. संदीप परशुराम गिरमे , राहणार कुरकुंभ, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , करंजे, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे वा संस्थेचे, रक्कम रुपये ७,१५,३३७ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१३ पासून पुढे ही रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत द . सा . द. शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा फी अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम श्री . 
संदीप परशुराम गिरमे यांचेकर्जासाठी त्यांचे स्वत : चे व जामीनदार श्री . महादेव विश्वनाथ गिरमे व नारायण सदाशिव गिरमे यांची खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मौजे कुरकुंभ, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे मे. दुय्यम निबंधक, दौंड , जिल्हा परिषद पुणे, पंचायत समिती दौंड यांचे 
स्थलसीमेतील श्री . संदीप परशुराम गिरमे , श्री . महादेव विश्वनाथ गिरमे व नारायण सदाशिव गिरमे यांचे संयुक्त मालकीची भूमापन गट क्रमांक ३३ 
मधील ० हे ७५ आर त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण शेतजमीन शेतजमीन ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 


१ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) नुसार या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण , लीज, बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


१ . 


2 . 


आवार्ड / हुकुमनामा / वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/७१८/६६६/२०१४, दिनांक १७ जानेवारी २०१४. 
ज्यांच्या विरुद्ध आवार्ड / हुकूमनामा / १०१ (१) चा दाखला आहे त्याचे नाव - [१] श्री . संदीप परशुराम गिरमे ( लवादी थकबाकीदार ), राहणार 
कुरकुंभ , तालुका दौड, जिल्हा पुणे , [२] श्री . महादेव विश्वनाथ गिरमे ( जामीनदार क्रमांक १, तथा प्रतिवादी क्रमांक २ ), राहणार कुरकुंभ , 
तालुका दौड , जिल्हा पुणे, [३] श्री . नारायण सदागिव गिरमे ( जामीनदार क्रमांक २, तथा प्रतिवादी क्रमांक ३ ), राहणार कुरकुंभ , तालुका 
दौड , जिल्हा पुणे , 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


३ 


गावाचे नाव , 


गट 


क्षेत्र 


आकार 


चतु : सीमा 


तालुका, जिल्हा 


क्रमांक 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


tic 


आर 


. 


कुरकुंभ , तालुका दौड , जिल्हा पुणे 


३३ 


०० ७५ 


०.३४ पूर्व- गट नंबर ३३ पैकी श्री . नानकराम नंदुमल भागवाणी 

याांचे क्षेत्र . 
पश्चिम - गट नंबर ३३ पैकी श्री . राजेश चंदराव गेरेला यांचे 

क्षेत्र. 


उत्तर - पांदण रस्ता . 


दक्षिण- रस्ता. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री. राजहंस ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीअंतर्गत होणारा खर्च 
सदर विक्री रकमेतून वसूल केला जाईल 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, ६ जानेवारी २०१५ . 


. 


६ 


आदेश 


रक्कम 


१ 


क्रमांक विवअ / वसुली/ ना . रा. केदारी / स्था . मा.ज. / २०१४ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , अभिजीत 
दत्तात्रय सोरटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत) द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , करंजे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , नारायण रामचंद्र केदारी राहणार मोरगाव , तालुका 
बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे वा संस्थेचे, 
रुपये १९, ५९,८ ९२ अधिक दिनांक १ मे २०१४ पासून पुढे ही रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा. द. शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज , 
सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा फी अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम श्री. नारायण रामचंद्र केदारी यांचे स्वत: च्या कर्जासाठी खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मौजे मोरगाव , येथील भूमापन गट क्रमांक १२०६ मधील ० हेक्टर १३ आर ही त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण जागा व त्या 
जागाक्षेत्रातील ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ७ ९ ५/ १ यासी बांधकाम क्षेत्र ३७ x ८१ आकाराचे आर. सी . सी . असणारी तीन मजली इमारत त्यांचेएकूण 
क्षेत्रफळ ८ ९९ १ चौरस फूट व शिल्लक बखळ जागा ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) नुसार या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , लीज , बक्षीस , साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १९ ४१ 


१ ९ 


, 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१ . 


आवार्ड / हुकुमनामा / वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/१३३/१२६/२०१४, दिनांक ०४ जुलै २०१४. 
२. ज्यांच्या विरुद्ध आवार्ड / हुकूमनामा / १०१ (१) चा दाखला आहे त्याचे नाव - [१] श्री . नारायण रामचंद्र केदारी ( लवादी थकबाकीदार ), 

राहणार मोरगाव , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट 


क्षेत्र 


जप्त स्थावर मालमत्तेचे सविस्तर 

वर्णन 


चतु : सीमा 


तालुका, जिल्हा 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


tic 


आर 


जिल्हा पुणे. 


मौजे मोरगाव, १२०६ ० १३ गट क्र . १२०६ मधील ० हे १३ आर . पूर्व- श्री . गजानन रामचंद्र केदारी यांची मिळकत . 
तालुका बारामती, 

जागा व त्या जागेवरील ग्रामपंचायत पश्चिम- श्री . मच्छींद्र बाबुराव केदारी यांची मिळकत. 
मिळकत क्र . ७९ ५/ १ मधील ३७ ४८१ दक्षिण- मोरगाव - जेजुरी रस्ता . 
क्षेत्रफळ असलेले आर. सी . सी . बांधकाम उत्तर- ओढा. 
तीन मजली इमारत त्याचे क्षेत्रफळ ८ ९ १ 
चौरस फूट 

व शिल्लक बखळ जागा. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री . राजहंस ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीअंतर्गत होणारा खर्च 
सदर विक्री रकमेतून वसूल केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

अभिजीत दत्तात्रय सोरटे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत 
राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे, 

तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . 
पुणे , २० नोव्हेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ / कृष्णराव भेगडे, ना . स . प. मर्या., तळेगाव / २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ प्रमाणे 
अधिकार प्राप्त व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे निमय १०७ (११) ( ई) नुसार मी , अभिजीत देविदास नागपुरे , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, आ. कृष्णराव भेगडे नागरी सह. पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे यांनी संस्थेचे लवादी थकबाकीदार श्री. मिलिंद दत्तात्रय बोत्रे यांची 
संस्थेच्या कर्जास नोंदणीकृत गहान खताद्वारे तारण दिलेली मिळकत पुढीलप्रमाणे नमूद केलेनुसार " जशी आहे तशी व जेथे आहे तेथे" तत्त्वानुसार 
जाहीर लिलावात विक्री करणार आहे. 
स्थावर मिळकतीचेवर्णन : गट क्रमांक २१ चा हिस्सा नंबर अ मौजे वेहेरगाव , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांसी राजेश एकूण पोट- खराबासह 

६३.२ आर यापैकी क्षेत्र ०० हे . ११ आर व मि . नं . २९ ५ त्यावरील बांधकामासह. 

जाहीर लिलाव दिनांक वार व वेळ : ११ नोव्हेंबर २०१४ , वार मंगळवार सकाळी ११ वाजून ३० मिनिटे , जाहीर लिलावाचेठिकाण आ . 
कृष्णराव भेगडेनागरी सह . पतसंस्था मर्यादित , ९५५ बुधवार पेठ, कल्पना लॉज बिल्डिंग, तळेगाव दाभाडे, जिल्हा पुणे. 

वाजवी मूल्यांकन २६,२८,००० (अक्षरी रुपये सव्वीस लाख अठ्ठावीस हजार) जर लवादी थकबाकीदार यांनी जाहीर लिलावापूर्वी कर्ज रकमेचा 
पूर्ण भरणा व्याजासह, वसुलीखर्चासह तसेच सरचार्ज रकमेसह केला तर सदचा जाहीर लिलाव रद्द करणेत येईल . 


क्षेत्र ०० 


हे 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

अभिजीत देविदास नागपुरे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

महाराष्ट्र राज्य सह . पत . फेडरेशन मर्यादित , मुंबई. 
तळेगाव दाभाडे, १० ऑक्टोबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ / मसकाक-१५६ / स्था . ज. / ब . का. निली/२०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९ ६१ मधील क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुरेंद्र माणिक साळुके विशेष वसुली 
अधिकारी, पुणे अधिन पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. बलराज काशिनाथ 
निली/ भास्कर काशिनाथ निली ( सहकर्जदार ) यांचेकडील श्री . सहस्त्रार्जून नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , महात्मा फुले पेठ , पुणेचेकर्ज रक्कम 
रुपये ३,८४,४८७ (तीन लाख चौऱ्यांऐशी हजार चारशे सत्त्याऐशी रुपये फक्त ) अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व 
वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ठमध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्ता केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाण पत्राचा दिनांक 


मिळकतीचे वर्णन व क्षेत्रफळ 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध जप्त प्रमाण 

देण्यात आले त्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१ 


१०१ / ८ ९ ४/ श्री . बलराज काशिनाथ निली 

तुकडी पुणे पोट तुकडी हवेली, जिल्हा पुणे, मे. सह दुय्यम निबंधक 
१७४/२०१२ भास्कर काशिनाथ निली 

हवेली क्रमांक १० यांचे कार्यक्षेत्रातील तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या 
दिनांक 

राहणार ३४३, गफुरवाडा, घोडपडे पेठ , हद्दीतील पेठ , पुणे महात्मा फुले पेठ ( गंजपेठ ), येथील सि . स . नं . 
१० मे २०१२ . तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . ३३७, या मिळकतीवर बांधलेल्या सबर अपार्टमेंट या इमारतीतील 

बेसमेंटमधील गोडावून नंबर १ यांसी क्षेत्र १४३ चौरस फूट म्हणजेच 
१३.२८ चौ . मी . बिल्टअप व गोडावून नंबर १ ९ यांसी क्षेत्र १४३ चौरस 
फूट 

म्हणजेच १३.२८ बिल्टअप अशी मिळकत . 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री . 
सहस्त्रार्जून नागरी सहकारी पथसंस्था मर्यादित , महात्मा फुले पेठ , पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जानेवारी २०१५ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

सुरेंद्र माणिक साळुके, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे. 
पुणे , १२ जानेवारी २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ वि . व. अ./निरा नागरी पत. / श्री . शशिकांत शिवाजी निगडे/ श्रीमती वत्सला शिवाजी निगडे/ सौ . संजिवनी शशिकांत निगडे/ 
स्थावर शेतजमीन मिळकत/ जप्ती आदेश रद्द/ सन २०१५.--निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेने 
कायदेशीर कर्ज वसुली अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ (१) अन्वये श्रीमती वत्सलाबाई शिवाजी निगडे, राहणार 
गुळुचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याविरुद्ध दिनांक ७ एप्रिल २००६ अन्वये व सौ . संजीवनी शशिकांत निगडे यांच्याविरुद्ध ७ एप्रिल २००६ आणि 
श्री. शशिकांत शिवाजी निगडे यांच्याविरुद्ध दिनांक ८ ऑक्टोबर २००४ रोजी कर्ज वसुली दाखले मिळवले होते त्या कर्ज वसुली दाखल्याच्या 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११, २०१ ९ / भाद्र १४ 


- 


२० , 


शके १ ९ ४१ 


२१ 


- 


अन्वये जप्त 


- 


अंमलबजावणी अंतर्गत वरील व्यक्तींच्या कर्जासाठी तारण असणारी श्री . शशिकांत शिवाजी निगडे यांची शेतजमीन दिनांक २४ मे 

२००७ 
केली होती. परंतु वरील वाचावेमधील माननीय चेअरमन/ सचिव निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडील 
दिनांक १० जानेवारी २०१५ च्या पत्रानुसार व त्या पत्रासोबत जोडलेल्या दिनांक २० जून २०१३ च्या सहपत्रानुसार ( जमा पावत्या ) श्री. शशिकांत 
शिवाजी निगडे, श्रीमती वत्सलाबाई शिवाजी निगडे व सौ . संजीवनी शशिकांत निगडे यांनी त्यांच्याकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
निरा. तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेच्या संपूर्ण कर्जाची दिनांक २० जून २०१३ रोजी कर्ज परतफेड केली असल्याने ह्यापूर्वी जावक क्रमांक 
शशिकांत निगडे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती / सन २००७, दिनांक २४ मे २००७ अन्वये दिलेला जप्तीचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे. तेव्हा खालील 
निर्दिष्ट केलेल्या शेतजमीन क्षेत्रावरील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचा जप्तीबाबतचा बोजा 
कमी करण्यात यावा असे ह्या आदेशान्वये संबंधित गाव कामगार तलाठी व मंडल अधिकारी यांना अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 


परिशिष्ट 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकार 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


سه 


४ 


हे . 


आर 


रु .. 


पैसे 


६६३ पैकी 


४ 


२७ 


३ 


मौजे गुळुचे, तालुका पुरंदर. 

जिल्हा पुणे. 


५४ 


१ 


२७ 


० 


३७ 


६५ ९ पैकी 
८१० पैकी 


१० 


० 


१४ 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजी दिला. 


दुर्वाचनीय, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे , 
द्वारा निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे, ( पुरंदर) १३ जानेवारी २०१५. 


आदेश 
क्रमांक वि . व. अ./ ज्ञानदीप/ ३१ / २०१४-१५.-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या 
संस्थेने सहायक निबंधक सो ., सहकारी संस्था, खंडाळा यांचा दिलेला क्रमांक ६, दिनांक २१ जून २०१३ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ / ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , प्रल्हाद बाबुराव ननावरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , खंडाळा , तालुका 
खंडाळा, जिल्हा सातारा, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता 
जप्त करणेत येते आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण 
केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

सदर मिळकतीवर जप्ती आदेश नोंद करून ७/१२ व फेरफार मिळावेत 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध 

क्षेत्र वार्षिक कर 

चतुःसीमा 
क्रमांक व दिनांक उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

तालुका पुठ 

सि . न . नं . हेक्टर / आर/ आकारणी 
आले आहेत त्याचे नाव 

चौरस मीटर रुपये/ पैसे 


प्रमाणपत्राचा 


गावचे नाव व 


भूमापन क्रमांक 


घर नंबर 


गट नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


०६ 


कर्जदार- श्री . सुनील रामचंद्र 


०.३४ 


२१-०६-२०१३ 


महाजन . 


मु . वाण्याचीवाडी 
पो . खंडाळा, 
ता . खंडाळा, 
जि . सातारा. 


भूमापन क्रमांक एकूण ४० आर 
४७५ 

पैकी हिश्श्यात 
येणारी मालमत्ता 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


वसुलपात्र रक्कम 


रुपये ४४०६५१ , 


दिनांक 
०३/१०/१३ 


अखेर . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) 


देणे असलेली रक्कम , व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता 
विक्रीस काढण्यास येईल. 


सातारा , १७ सप्टेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक वि . व. अ./ ज्ञानदीप/ ३३ / २०१४-१५ .-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या 
संस्थेने सहायक निबंधक सोप., सहकारी संस्था, खंडाळा यांचा दिलेला क्रमांक ९०, दिनांक २७ मार्च२०१४ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था कायदा, १९ ६० चे कलम १५६/ ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी, प्रल्हाद बाबुराव ननावरे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , खंडाळा, तालुका 
खंडाळा, जिल्हा सातारा , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता 
जप्त करणेत येते आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवातिच्यावर निर्माण 
केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

सदर मिळकतीवर जप्ती आदेश नोंद करून ७/१२ व फेरफार मिळावेत 


. 


गावचे नाव व 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


भूमापन क्रमांक 


चतुःसीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहेत त्याचे नाव 


तालुका पुठ 


सि . न . नं . 


क्षेत्र 
हेक्टर / आर/ 
चौरस मीटर 


वार्षिक कर 
आकारणी 
रुपये/ पैसे 


घर नंबर 


गट नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


कर्जदार- श्री . विश्वास 
आत्माराम सूर्यवंशी. 


०.८ ९ आर 


मु . पो . मोर्वे 
ता . खंडाळा, 


भूमापन क्रमांक 


९ ११ 


९ ० 
२७-०३-२०१४ 
वसुलपात्र 
रक्कम रुपये 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


जि . सातारा . 


३५ ९ ७३ . 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) 
देणे असलेली रक्कम , व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता 
विक्रीस काढण्यास येईल . 

प्रल्हाद बाबुराव ननावरे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई. 
सातारा , १७ सप्टेंबर २०१४ . 


जिल्हा निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


वाचले : १. महाराष्ट्र शासन अधिसूचना नंबर सी . एस. एल/१६०५/ सीआर-१२०/ १५ सी , दिनांक २/४/२००५ अधिसूचना . 

२. माननीय सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक ना. बँका/ डी -४/ क.-१५६/ अ . 

प्र ./ २००५, दिनांक १/६/२००५ चे पत्र . 
३. शासन अधिसूचना नंबर सीएसएल / १६०५ / सीआर/ १२०/ १५ सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००४. 
४. माननीय सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जत 

मालमत्ता / कब्जाबंदी/ २०० ९, दिनांक २० मार्च २०० ९ रोजीचे परिपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


२३ 


- 


५. माननीय सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , यांचे जावक क्रमांक ना . पत / डी -४ /पतसंस्था/ का . क.- १५६/ २०११ , दिनांक 

२१/११/२०११. 


- 


६. चेअरमन /मॅनेजर / प्रशासक , धनश्री महिला सहकारी बँक लिमिटेड , मिरज , तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. 
या बँकेचा/ संस्थेचा त्यांचेदिनांक ११ जुलै २०१४ रोजीची प्रस्ताव या कार्यालयास दिनांक १६ जुलै २०१४ रोजी प्राप्त झालेला आहे. 

जावक क्रमांक २३४०/ कक्ष ब ४/ का . क . १५६/ सन २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . सदाशिव नि . जाधव , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली या आदेशाद्वारे धनश्री महिला 
सहकारी बँक लिमिटेड , मिरज, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली या संस्थेच्या /बँकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व ( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम (३), (५), ( ६), (७), (९) , ( १० ), (११), ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून) ( १२), ( १३), ( १४ ), ( १५ ), ( १७), ( १८ ), व ( २०), 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ३० जून २०१५ पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस 
अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे . 
विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

नियुक्तीचे ठिकाण कार्यक्षेत्र 

मुख्यालय 


अ . क्र 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


१ 


श्री . अनिल तातोबा मानकापुरे 


सांगली 


सांगली जिल्हा 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


२ 


श्री . बाबासो यशवंत कदम 


सांगली 


सांगली जिल्हा 


- 


अटी : १. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

२. प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्याचे हक्क राहतील . 
३. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्याचे हक्क राहतील . 


४. संस्थेने त्यांचेकडील ( वि . व. अ.) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेता येतील . 
५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केलेचेनिदर्शनास आलेस दिलेले अधिकार काढून घेणेत 


येतील. 


६. अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पूर्ण वेळ काम करणारे असावेत. 
७. एक वर्षाच्या कालावधीनंतर ही अधिसूचना पुढे चालू ठेवावयाची असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयाकडे पाठविणेत यावा. 
८. नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसूल करून संस्था स्तरावर त्याचेस्वतंत्र नोंदवाही ठेवून जमा झालेले सरचार्ज ज्या त्या वेळी म्हणजे संचालक 

मंडळाच्या ठरावात नमूद केलेप्रमाणे सहकारी खजिन्यात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल या कार्यालयास पाठवावा. 
९ . शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करून त्याची एक प्रत या 

कार्यालयाकडे सादर करावी. 


१०. जिल्हा उपनिबंधक , यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे . 
११. वाचले क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
१२. शासन निर्णयान्वयेविशेष वसुली अधिकारी यांना तीन सिहांची राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. तसेच त्यांनी महाराष्ट्र शासन हे शब्द 
हुद्द्यामध्ये वापरू नये. त्याऐवजी महाराष्ट शासन प्राधिकृत हे शब्द हुद्द्यामध्ये नमूद करावे. 

डॉ . सदाशिव नि . जाधव , 

जिल्हा निबंधक, 
सहकारी संस्था , सांगली. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


वाचले : 


१. महाराष्ट्र शासन अधिसूचना नंबर सी . एस. एल/ १६०५ / सीआर-१२० / १५ सी , दिनांक २/४/२००५ अधिसूचना. 
२. माननीय सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक ना. बँका/ डी -४/ क.- १५६/ अ. 

प्र ./ २००५ , दिनांक १/६/२००५ चे पत्र . 
३. शासन अधिसूचना नंबर सीएसएल /१६०५/सीआर/ १२०/ १५ सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००४ . 
४. माननीय सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जत 

मालमत्ता / कब्जाबंदी/ २०० ९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ रोजीचे परिपत्रक . 
५. माननीय सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , यांचे जावक क्रमांक ना . पत / डी -४ / पतसंस्था/ का . क.-१५६/ २०११ , दिनांक 

२१/११/२०११ . 

६. चेअरमन /मॅनेजर/प्रशासक , वीराचार्य बाबासाहेब कुचनुरे जिल्हा नागरी पतसंस्था मर्यादित , तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. 
या बँकेचा/ संस्थेचा त्यांचेदिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ रोजीचा प्रस्ताव या कार्यालयास दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ रोजी प्राप्त झालेला आहे . 

जावक क्रमांक कक्ष ब ४/ का . क . १५६/ ३२४८ / सन २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . सदाशिव नि . जाधव , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली या आदेशाद्वारे वीराचार्य 
बाबासाहेब कुचनुरे जिल्हा नागरी पतसंस्था मर्यादित, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली या संस्थेच्या /बँकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९ ६० चे कलम (१) व (२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच 
नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५), (६), (७),(९),( १०),( ११ ), (अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३) , ( १४),( १५), ( १७ ), 
(१८), व ( २०), नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ३० जून २०१५ पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे. 
विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

नियुक्तीचे ठिकाण कार्यक्षेत्र 

मुख्यालय 


अ . क्र 


hch 


१ 


२ 


بيه 


४ 


५ 


१ 


सौ . सुलेखा केदारी कांबळे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सांगली 

सांगली जिल्हा 
अटी :१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

२. प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्याचे हक्क राहतील . 
३. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्याचे हक्क राहतील . 
४. संस्थेने त्यांचेकडील (वि. व. अ .) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेता येतील . 
५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केलेचेनिदर्शनास आलेस दिलेले अधिकार काढून घेणेत 

येतील. 


६. अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पूर्ण वेळ काम करणारे असावेत. 
७. एक वर्षाच्या कालावधीनंतर ही अधिसूचना पुढे चालू ठेवावयाची असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयाकडे पाठविणेत यावा. 
८. नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसूल करून संस्था स्तरावर त्याचे स्वतंत्र नोंदवाही ठेवून जमा झालेले सरचार्ज ज्या त्या वेळी म्हणजे संचालक 

मंडळाच्या ठरावात नमूद केलेप्रमाणे सहकारी खजिन्यात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल या कार्यालयास पाठवावा . 
९. शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करून त्याची एक प्रत या 

कार्यालयाकडे सादर करावी. 


१०. जिल्हा उपनिबंधक , यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 
११. वाचले क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , 

२० , शके १ ९ ४१ 


२५ 


- 


१२. शासन निर्णयान्वयेविशेष वसुली अधिकारी यांना तीन सिहांची राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. तसेच त्यांनी महाराष्ट्र शासन हे शब्द 
हुद्द्यामध्ये वापरू नये. त्याऐवजी महाराष्ट शासन प्राधिकृत हे शब्द हुद्द्यामध्ये नमूद करावे. 

डॉ . सदाशिव नि . जाधव , 

जिल्हा निबंधक , 
सहकारी संस्था , सांगली. 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांजकडून 

उद्घोषणा 
जावक क्रमांक एस.आर.ओ/ जप्ती सन २०१४-१५.--ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) सांगली 
मिरज रोड , सांगली यांची याखालील विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार - श्री . सदाशिव पांडुरंग कलढोणे, जामीनदार- ( १ ) श्री . प्रकाश 
शिवाजी पवार , (२) श्री . नायारण दादू लांडगे सर्व राहणार मणेराजुरी, तालुका तासगाव, जिल्हा सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम 
रुपये १५,०२ ,९ ८२ यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे 
होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे. ( २) त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येते की , विक्री अधिकारी, राजगोडा 
आण्णा पाटील हे गावचावडी मणेराजुरी, तालुका तासगाव, जिल्हा सांगली या ठिकाणी दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी ( १) दुपारी १.०० वाजता , 
(२) दुपारी २.०० वाजता, (३) दुपारी ३.०० वाजता खालील विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त जामीनदार वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व 
हितसंबंध यांची आणी या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या 
शक्तीचा उक्त न्याय निर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत आता विधीशी सुसंगतपणे स्वत: च्या फायद्यासाठी वापर करीत 
असतील , त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमतीसंबंधीदिलेल्या शर्तीवर व अन्य शर्तीवर , लिलावाने 
सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 

परिशिष्ट 
संच क्रमांक संचाचे वर्णन, स्थावर भूमापन क्रमांक क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान 

शेरा 
गृहित किंवा कदाचित नगरपालिका 

भोगवटादार 
भाडे किंवा वार्षिक 

मूल्य क्रमांक आणि सरकारी 

कोणत्याही 
किंवा भाडेपट्ट्याने दिली भू- करविषयक 

महसूल 
असल्यास किती मुदतीसाठी अन्य वर्णन 

असल्यास तो 
कोणत्या अटींवर व 
कोणास दिली 


शहर किंवा 


उपकर धरून 


गाव 


मालमत्ता 


भारास पात्र 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


७ 


८ 


गट नंबर 


हे . आर 


रुपये पैसे 


१०१ / ७१४/ 


कर्जदार- श्री . सदाशिव 


१३७७ 


०.० ९ 


०.३० 


स्वत : 


मणेराजुरी हिश्श्याची 

संपूर्ण. 


पांडूरंग कलढोणे . 


०.४१ 


२०० ९ -१० , 
दिनांक १७ एप्रिल 


१३८१ 
२८१६ 


०.०५ 
०.४६ 


०.९ ० 


२०१२. 


२४३९ 


०.२७ 


१.३२ 


०.२९ 


०.५४ 


१६८७ 
१६८२ 


०.२५ 


०.२५ 


१६८१ 


०.० ९ 


०.०७ 


१६ ९ ५ 


०.०५ 


०.० ९ 
०.२ ९ 


१६६३ 


०.०८ 


१६७४ 


०.०३ 


०.२० 


जामीनदार : 
( १) श्री . प्रकाश शिवाजी 


३०५३ 


०.७२ 


२.७७ 


स्वतः 


पवार . 


मणेराजुरी हिश्श्याची 

संपूर्ण. 
मणेराजुरी हिश्श्याची 

संपूर्ण. 


११२१ 


१.८२ 


१.०४ 


स्वतः 


( २ ) श्री . नारायण दादू 

लांडगे. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


( १ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते 

विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 
( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे . ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली एकूण 

रक्कम रुपये २५,१८,५९ ५ + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे व्याज + खर्चासह येणेबाकी आहे . 
( ३ ) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

४८/३१२ , दिनांक २८ मे २०१२ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 

उक्त मालमत्ता अर्जदार माननीय, मा . अवसायक मंडळ , वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) सांगली-मिरज 
रोड, सांगली यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 

राजगोंडा आण्णा पाटील , 
विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी , 
द्वारा- वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , 

सांगली ( अवसायनात) सांगली- मिरज रोड, सांगली. 
सांगली, १२ नोव्हेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/स्थावर / सन २०१४-१५ .-- ज्याअर्थी, शिवकृपा सहकारी पतपेढी लिमिटेड, मुंबई शाखा कोरेगाव या संस्थेचे सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कोरेगाव यांनी दिलेला आदेश क्रमांक २४५६/ ०९ व दिनांक १० जुलै २०१९ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० कलम १०१/९ ८ अन्वये वसुलीसाठी वसुली प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतले आहे व त्याची अंमलबजावणी खाली सही करणार हे करीत 
आहेत . 

त्याअर्थी, मी , संजय शंकर हातेकर , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, संलग्न , शिवकृपा सहकारी पतपेढी लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेखित स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे आणि हा आदेश 
देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा 
शिवकृपा सहकारी पतपेढी लिमिटेड, मुंबई या संस्थेचे बाबतीत नियमबाह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावचे नाव 


क्षेत्र 


वसुली प्रमाणपत्र 
क्रमांक व दिनांक 


भूमापन क्रमांक 


चतुःसीमा 


ज्या थकबाकीविरुद्ध 
प्रमाणपत्र दिले आहे 


आकार 
रुपये पैसे 


हेक्टर आर 


त्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


& 


७ 


संतोष जगन्नाथ निकम 


-- 


-- 


नकाशाप्रमाणे 


-- 


-- 


२४५६/ ० ९ , 
१० / ०७/ २०० ९ . 


जामीनदार - 
शरद दादासो भोसले 


वेळू 


०.०२ 


०.०८ 


ता . कोरेगाव . 


५६ पैकी 
३० पैकी 
८५० पैकी 


०.११ 


०.५२ 


०.०४ 


०.३३ 


टीप : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार दावा रक्कम रुपये ४,३४३ + व्याज + इतर खर्च येणे असलेली व्याज रक्कम आणि 
सरचार्ज या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर उपरील उल्लेखित मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

संजय शंकर हातेकर , 
विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, 

महाराष्ट्र शासन, सहकार विभाग, 

संलग्न , शिवकृपा सहकारी पतपेढी लिमिटेड, मुंबई. 
१२ 

जानेवारी २०१५ . 


- 


कोरेगाव , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १९ ४१ 


२७ 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ-१५६ / २७/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, सुनील आबुराव तांबे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे -४१२ २०२ महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , सौ. विठाबाई बबन शिंदे ( जामीनदार) यांचेकडील कर्ज रुपये 
९ ७,४४० अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०१० पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , 
गहाण , लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या 
सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित उरूळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , 
निरर्थक ठरतील. बोजा ठरविल्यास तो रद्दबादल व निष्फळ ठरेल. 


१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१ . 


८ 


- 


. 


१०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/४३६/५२४/२०१४, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१४ . 
२ . 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१) चा दाखला आहे. 
( १) श्री . बबनराव बाळासाहेब शिंदे , ( २) श्री . रोहिदास महादेव लवांडे, ( ३) श्री . कांतीलाल बाजीराव शिंदे, ( ४) बाळासाहेब गणपत शिंदे, 

( ५ ) सौ . विठाबाई बबनराव शिंदे. 
३ . स्थावर मिळकतीचे वर्णन .--मौजे शिंदेवाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ११० एकूण क्षेत्र ८ हे ४६ आर मधील सौ. विठाबाई 

बबनराव शिंदेयांचेहिश्श्याचे क्षेत्र ०.८१५ आर पैकी ११ आर शेतजमीन मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, उरूळी कांचन शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तचेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनील आबुराव तांबे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित उरूळी कांचन , 

तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, 
पुणे, ५ नोव्हेंबर २०१४. 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाल्या आहेत . 


मंगळवार , ऑगस्ट १३, २०१ ९ / श्रावण २२, शके १ ९ ४१ 


नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक 


५ 


ऑगस्ट २०१ ९ 


१३, दिनांक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

क्रमांक टीपीएस -१८१९ / अनौसं-३२/ प्र.क्र . १४६/ १९/ नवि - १३.- ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक 
योजना" असा करण्यात आलेला आहे) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८९ ५/ २२७ / प्र. क्र . २६/९ ५/ नवि 

२५ 

नोव्हेंबर १ ९९ ७ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम, १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे) च्या कलम १५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० फेब्रुवारी 
१ ९९ ८ पासून अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आलेला आहे) विकास 
नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०१८ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त नियमावली" असा करण्यात आलेला आहे) ही, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


- 


विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१७ / १२४६/प्र. क्र . ४०/१८/२० ( ४)/ नवि -१३, दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त 
अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (४) अन्वयेमंजूर केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेतील प्रस्तावानुसार इंद्रायणी नदीलगत रहिवास/ सार्वजनिक/ निम - सार्वजनिक/ औद्योगिक / वनीकरण / हरितपट्टा/ 
शेती तथा ना -विकास इत्यादी वापर विभाग प्रस्तावित आहेत (यापुढे " उक्त वापर विभाग" असा उल्लेख करण्यात आला आहे); 


आणि ज्याअर्थी, याचिका क्रमांक ४७ ९ ५ / २०१० व ४५०२/२०१० संदर्भात मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून इंद्रायणी नदीची निळी व 
लाल पूररेषा उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर दर्शविणेबाबत व नदीपात्र ते निळी पूररेषा या दरम्यान पुनर्विकासासाठी उक्त नियमावलीत तरतूद 
करण्याबाबत महसूल व वन विभागाने दिनांक १३ जून २०१९ रोजीच्या अनौपचारिक संदर्भाद्वारे नगर विकास विभागास विनंती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट- कलम (२) मधील तरतुदीनुसार इंद्रायणी नदीलगत निळी व लाल पूररेषा दर्शविणे आणि 
नदीपात्र ते निळी पूररेषा या दरम्यान पुनर्विकासासाठी सोबतच्या परिशिष्ट " अ" प्रमाणे उक्त नियमावलीत तरतूद करणे आवश्यक असून त्याकरिता उक्त 
प्रादेशिक योजना तसेच उक्त नियमावलीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " 
असा करण्यात आलेला आहे) ; 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट- कलम (३) मधील तरतुदीप्रमाणे उक्त प्रादेशिक योजनेत तसेच उक्त नियमावलीत प्रस्तावित 
फेरबदल करण्याचा हेतू शासन याद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता आम जनतेकडून सूचना / हरकती मागवीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलाच्या 
अनुषंगाने काही सूचना / हरकती द्यावयाच्या असतील तर त्या नागरिकांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० (तीस) 
दिवसांचे आत सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे, नवीन प्रशासकीय इमारत , " डी " विंग , ३ रा मजला, पूर्व बाजू, विधानभवन समोर , पुणे 
४११ ००१ यांच्या नावे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात. प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देणेसाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर 
करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


सदरहू नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० (तीस) दिवसांचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना/ 
हरकतींचाच शासनाकडून विचार केला जाईल . 


प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस -१८१९ / अनौसं -३२/ प्र. क्र . १४६/ १९ / नवे-१३ तसेच परिशिष्ट " अ" नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत . 


( १ ) महानगर आयुक्त , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे . 
( २ ) सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे. 


सदरहू सूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवरदेखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


परिशिष्ट - अ 


Following New Proviso is proposed to be inserted in Sanctioned Rule No. 13.3 (i) of the 
said regulations. 


13.3 Construction within Flood Line : 


( i) Area between the river bank and blue flood line (Flood line towards the river bank) shall be 
prohibited zone for any construction except parking , open vegetable market, garden , lawns, open 
space , cremation and burial ground or like uses without any form of construction or any form of 
earthwork with external dumping, provided the land is feasible for such utilisation . 


provided that, the redevelopment of the existing authorised properties within river bank 
and blue flood line may be permitted subject to condition that, the plinth height of the 
building shall not be less than 0.45 m. above the R. L. of Red flood line and after obtaining 
the NOC from Irrigation Department. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किशोर गोखले, 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


२९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 

dated 5th August 2019 


Notice 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No. TPS - 1819 /UOR - 32 /CR - 146 / 19/UD - 13. — Whereas , the Government in the Urban Development 
Department, vide its Notification No. TPS - 1895 / 227 /CR -26 / 95 /UD - 13 , dated the 25th November, 1997 , 
(hereinafter referred to as " the said Notification " ) has sanctioned the Regional Plan for Pune District 
(hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") under Section 15 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act" ) , which has come into force 
with effect from the 10th February 1998 ; 

and whereas , the Government in the Urban Development Department, vide its Notification No. 
TPS - 1817 / 1246 /CR -40 / 18 /20 ( 4 )/UD - 13 , dated the 11th December, 2018 (hereinafter referred to as " the 
said Notification ") has sanctioned the Development Control and Promotion Regulations, 2018 (hereinafter 
referred to as "the said Regulations") for Pune Metropolition Region Development Authority (hereinafter 
referred to as "the said Authority ") under Section 20 (4 ) of the said Act which has come into force 
with effect from the 10th February 1998 ; 

and whereas , as per the proposals of the said Regional Plan , Residential/Public /Semi-Public / 
Industrial/Afforestation /Green Belt/Agriculture and No Development etc. zones are proposed along the 
Indrayani River (hereinafter referred to as " the said Proposals " ) ; 

and whereas , in consonance with order passed by Hon ble High Court in Writ Petition No. 4795 / 
2010 and 4502/2010 , the Revenue and Forest Department requested to Urban Development Department 
vide UOR , dated 13th June 2019 , to incorporate Blue and Red flood lines along Indrayani river in 
said Regional Plan and make the provisions for Redevelopment in between river and blue flood line 
in the said regulations ; 

and whereas, the Government is of opinion that, it is necessary to incorporate Blue and Red 
flood lines along Indrayani river in said Regional Plan and make the provisions for Redevelopment 
in between river and blue flood line in the said regulations as per Appendix A under sub - section 
(2 ) of Section 20 of the said Act, and for that purpose , it is necessary to modify the said Regional 
Plan and said Regulations (hereinafter referred to as " proposed modification "). 

Now therefore , as provided in sub - section ( 3) of Section 20 of the said Act , the Government 
hereby declares its intention to make the proposed modification and for that purpose , invites suggestions 
and/or objections from the general public with respect to the proposed modification . Suggestions and / 
or objections in this regard shall be submitted to the Assistant Director of Town Planning , Pune 
Branch , Pune, New Administrative Building, D Wing , 3rd floor, East side , opposite Vidhanbhavan , 
Pune -411 001 who is hereby appointed as the " Officer" for giving hearing in respect of the Suggestions 
and/or Objections received in this regard and to submit his report to the Government ; 

Suggestions and/or objections received by the Assistant Director of Town Planning, Pune Branch , 
Pune within the period of 30 ( thirty ) days from the date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette will only be considered . 

The plans bearing No. TPS - 1819 /UOR - 32 /CR - 146 / 19 /UD - 13 , showing the proposed modification 
and Appendix A shall be kept open for inspection of the general public during office hours on all 
working days at the following offices. 

( 1 ) Metropolitan Commissioner, Pune Metropolitan Region Development Authority , Pune. 
(2 ) Assistant Director of Town Planning, Pune Branch , Pune . 
This Notice shall also be published on the Governmentwebsite at www.maharashtra.gov.in 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , 

२० , शके १ ९ ४१ 


Appendix A 


Following New Proviso is proposed to be inserted in sanctioned Rule No. 13.3 (i) of the said 
regulations. 


13.3 Construction within Flood Line : 


( 1) Area between the river bank and blue flood line (Flood line towards the river bank) shall be 
prohibited zone for any construction except parking , open vegetable market, garden , lawns, open 
space, cremation and burial ground , or like uses without any form of construction or any form of 
earthwork with external dumping, provided the land is feasible for such utilisation . 


provided that, the redevelopment of the existing authorised properties within river bank 
and blue flood line may be permitted subject to condition that, the plinth height of the 
building shall not be less than 0.45 m . above the R. L. of Red flood line and after obtaining 
the NOC from Irrigation Department. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

KISHOR GOKHALE, 
Under Secretary to Government. 


बुधवार , ऑगस्ट १४, २०१९ / श्रावण २३, शके 


१ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रपत्र " ड " 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी, पुणे ( गृह शाखा) 


संदर्भ : (१) शासन निर्णय क्रमांक सा.प्र.वि.क्र . विकाअ-२००७/ ४४० /प्र. क्र . १७४/२००७/५, दिनांक २५ जुलै २००७. 

( २) शासन शुद्धीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक विकाअ-२००७/ प्र . क्र . ३८ ९/ ५, दिनांक १५ जानेवारी २००८ . 
( ३) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक न्यायप्र -२०० ९/ प्र. क्र . १७४/५, दिनांक २२ एप्रिल २०० ९. 
( ४ ) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक विकाअ-२००८/ प्र. क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ५ ) शासन परिपत्रक क्रमांक विकाअ -२०० ९ / प्र . क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २०० ९ . 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक विकाअ-२०१०/ १५५०/ प्र. क्र . ४८७/५ , दिनांक ३१ जानेवारी २०१० . 
( ७ ) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक विकाअ-१११५/ प्र . क्र . ८८/५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. 
( ८) कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक विकाअ-१११६ / ८८/प्र. क्र . ५३ / का . ५, दिनांक २० जून 

२०१६ रोजीचे पत्र . 
क्रमांक पगम / एसआर -२३ / २०१९.-- संदर्भाधीन शासन निर्णयांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , नवल 
किशोर राम, जिल्हाधिकारी, पुणे, जिल्हा पुणे आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार 
प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती ही त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील 
व वयाच्या ७० वर्षांनंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात येईल अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष 
कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार 
राहील. ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य 
संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयापुढे तात्काळ परत करणेची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष 
कार्यकारी अधिकाऱ्याची राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १९ ४१ 


३१ 


- 


२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 
( एक ) साक्षांकनाचे काम 

विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू 
नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. 
मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी 
अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

(तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच ) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


अनुसूची 
गुणवंत कामगार 


अनु . 


नियुक्ती क्रमांक 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


४७ 


श्री . कैलास विठ्ठल माळी 


२ 


४८ 


श्री . सुदाम धोंडिबा शिंदे 


ته 


४ ९ 


श्री . राकेश भास्करराव देशमुख 


रा . सिद्धिविनायक सोसायटी, स . नं . १४२६, म्हेत्रे 
वस्ती, चिखली, पुणे. 
रा . सेक्टर क्रमांक ४ - ए , प्लॉट क्रमांक १९ , जगदंबा 
हौसिंग सोसायटी, रो हाऊस क्रमांक २, संतनगर , 
मोशी प्राधिकरण , पुणे . 
रा . श्री समर्थ सोसायटी, फ्लॅट क्रमांक ४५, आरएच 
७१, शाहुनगर , चिंचवड , पुणे. 
रा . से. नं . २१, स्कीम नंबर १२ , बि.नं. ४, फ्लॅट नं . 
४, यमुनानगर , पुणे , 
रा . स . नं . २० , ०२/०१/४२ , प्लॉट नंबर ४ , काटे वस्ती, 
दिघी, पुणे. 

नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


४ 


५० 


श्री. सुनिल मारुती नायकवडी 


५ 


५१ 


श्री . चंद्रकांत आकाराम लव्हटे 


पुणे, ८ ऑगस्ट २०१९. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९ ४१ 


गुरुवार , ऑगस्ट २९ , २०१ ९ / भाद्र ७, 


शके १ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रपत्र ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


( गृह शाखा) आदेश 


क्रमांक पगम / एसआर-२४/ २०१९.-- जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा , पुणे या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केलेल्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील, तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची 
ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 


- 


( एक ) साक्षांकनाचे काम 


विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू 
नये, तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. 
मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी 
अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

(तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्ह्याधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा , तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नियुक्ती क्रमांक 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


१ ९ ४५ 


विद्यादेवी सुनील मते 
सुप्रिया निलेश हनवते 


२ 


१ ९ ४६ 


रा . सुयश, खडकवासला , पुणे . 
रा . ६/५, हेल्थ कॅम्प , पांडवनगर पोलीस 
चौकीजवळ, 
रा . स . नं . १३० , दांडेकर पूल , जय महाराष्ट्र 
मित्र मंडळाजवळ , पुणे -३० . 


पुणे -१६. 


३ 


१ ९ ४७ 


उषा गणेश भालेराव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ 


११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २० , शके १९ ४१ 


३३ 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


OC 


१ ९ ४८ 


विद्या अजय गडकरी 


५ 


१ ९ ४ ९ 


रुपाली दिनेश जावा 


६ 


१ ९ ५० 


रेखा सुधीर वाघमारे 


७ 


१ ९ ५१ 


शामा धवल जाधव 


८ 


१ ९ ५२ 


स्मिता बाळकृष्ण कुलकर्णी 


१ ९ ५३ 


रसिक श्रीनिवास चनशेट्टी 


१० 


१ ९ ५४ 


संदीप वसंतराव पुरकर 


११ 


१ ९ ५५ 


सागर श्रीशैल काळे 


- 


रा . ११२, डॉ . आंबेडकर हौसिंग सोसायटी, 
येरवडा, पुणे -६. 
रा . स . नं . १२९ , स्वतंत्र सैनिकनगर , ७/३, 
आळंदी रोड , येरवडा, पुणे-६. 
रा. ११४, करुणा सोसायटी, येरवडा , पुणे-६. 
रा . विद्यानगर , टिंगरेनगर , पुणे . 
रा . आनंद कॉम्प्लेक्स , फ्लॅट नं . १ , रोड 

१३ , 
विद्यानगर , पुणे -३२ . 
रा . ए-४/ ७०३, सिद्धेश्वरनगर , विश्रांतवाडी, 
पुणे-१५. 
रा . प्लॉट नं . ७६, स . नं . ३४/२, विद्यानगर, रोड 
नं . १० , पुणे -३२. 
रा . स. नं . २८ , मुळीक वसाहत , रामवाडी जकात 
नाका , रामवाडी, पुणे . 
रा . ए-४, चंदन अपार्टमेंट , विश्रांतवाडी, 
पुणे-१५. 
रा. धानोरी , पुणे . 
रा . १०२ , द पॅव्हेलिन ई ऑन आयटी पार्क , 
खराडी, पुणे. 
रा . स . नं . ४०/४१, वक्रतुंड निवास , पोटेनगर , 
टेम्पो चौक , वडगाव शेरी, पुणे -१४. 
रा . नं . ४२/२ , शिवशक्ती सोसायटी, गणेशनगर, 
वडगाव शेरी, पुणे. 
रा. लक्ष्मीनगर, येरवडा, पुणे . 
रा . स . नं . २९ , मुंजाबा वस्ती , आर. के . पूरम 
सोसायटीजवळ , धानोरी , पुणे. 
रा . राजेंद्रनगर , वडगाव शेरी, पुणे. 
रा . ममता सोसायटी, वडगाव शेरी, पुणे . 


१२ 


१ ९ ५६ 


चारुदत्त दत्तात्रय गलगटे 


१३ 


१ ९ ५७ 


तापसरंजन असित दास 


१४ 


१ ९ ५८ 


प्रभावती गिरीष बागलकोटकर 


१५ 


१ ९ ५ ९ 


विद्या कमलेश शिंदे 


१६ 


१ ९ ६० 


रोहित अंबर शिंदे 


१७ 


१ ९ ६१ 


सुनील तुकाराम लोखंडे 
प्रविण यशवंत दोडके 


१८ 


१ ९ ६२ 


१ ९ 


१ ९ ६३ 


अंकुश सतीषचंद्र दुबे 
पुजा साळीराम मिश्रा 


२० 


१ ९ ६४ 


नवल किशोर राम, 
जिल्हाधिकारी , पुणे. 


पुणे, २२ ऑगस्ट २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


